नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 
यांच्या अखत्यारीतील सहायक शिधावाटप अधिकारी, 
गट-क संवर्गातून शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य 
निरीक्षण अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात 
पदोन्नती व पदस्थापणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन SMa क्रमांक : पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१४९/ ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१. 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3६६/१६-ब, 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०२१. 


-: शासन आदेशा :- 
सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील नियंत्रक 
शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील खालील १४ सहायक शिधावाटप 
अधिकारी,गट-क वेतनश्रेणी (5-१३:३५४००-११२४००) यांना शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य निरीक्षण 
अधिकारी,गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी (5-१४:३८६००-१२२८००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित 
अटी व aden अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांच्या 
पदस्थापना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र. शिधावाटप अधिकारी यांचे नाव। पदोन्नतीने पदस्थापनेचे कार्यालय 

[ae] २ ३ 

हिळ ती श्रीम. धनश्री महेश शिदे ग परिमंडळ 

2 श्री. दिपक झांताराम पवार २७ ग -गोरेगाव 

3 | श्रीम. आरती अनिल रेणुकादास | प्र.का.प्रत्यक्षात ३९ फ -डोंबिवली उप 
४ । श्रीम. श्रध्दा चंद्रकांत सावंत १९ अ- दादर 

4 श्री. रमेठा Bran हाबडे १७ अ- धारावी 

६ श्रीम. वंदना प्रदीप लिमये ३५ ई-मुलुंड 

७ | श्री. गणेश गोविद गुडेटवार १६ अ- शिंदेवाडी 

श्रीम. प्राची प्रशांत पंडीत ३० ई -भांडूप 

९ श्री. सुरेंद्र अर्जुन जडयार ४१फ-ठाणे 
| qo. श्रीम. विमल विश्वनाथ घुगे २८ ग-कांदिवली 
हवे १ | at. किरण साबाजी गावडे ९ अ-ग्रंट रोड 
१२ । श्री. मनोहर अर्जुन तांदळे ड परिमंडळ 
१३ | श्रीम. कल्पना उदय दिक्षित Yo फ - उल्हासनगर 
१४ । श्रीम. हेमा महेश वाघ प्रधान कार्यालय 


२. वरील अधिकारी यांना शिधावाटप अधिकारी/मुख्य निरीक्षण अधिकारी या पदावरील पदोन्नती 


खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन देण्यात येत आहे : 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१४९/ ना.पु.१५. 


(१ पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सन २००४ च्या 
सेवाजेष्ठेतेनुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या याचिका क्र.२७९७/२०१५ वरील 
दि.४.८.२०१७ रोजीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन भरण्यात 
येत आहे. 


अ) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

३. संबंधित सहायक शिधावाटप अधिकारी यांनी शिधावाटप अधिकारी/ मुख्य निरीक्षण अधिकारी 
पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही- 
२०१५/ प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/०९/२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 


४. सदर अधिकार्‍यांची शिधावाटप अधिकारी/मुख्य निरीक्षण अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
ही सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. सदर अधिकारी यांना पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू होण्यासाठी ते 
धारण करीत असलेल्या पदावरून नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी कार्यमुक्त 
करावे. 

६. संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी सदर अधिकारी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाल्याबाबतची माहिती शासनास त्वरित सादर करावी. 


७. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१६११५०३४७००६ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Ravindra 


Patil i al 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी. 
(मार्फत : नियंत्रक शिधापाटप व संचालक,नागरी पुरवठा, मुंबई) 
Wa:- 


१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२०/प्र.क्र.१४९/ ना.पु.१५. 


) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे कार्यालय. 

) खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे कार्यालय. 
६) स्वीय सहायक, मा.सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.,मंत्रालय,मुंबई. 
) 

) 
) 


ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
सर्व उपनियंत्रक,शिधावाटप. 
१०)निवडनस्ती, ना.पु.१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


